शासकीय तंत्रनिकेतनातील प्राचार्य यांचा 
परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती पुढे 
सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. पकास-३४२१/प्र.क्र.११०/२१/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २२ डिसेंबर, २०२१. 
संदर्भ :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/ 
२०२१/४५५, दि. २९/१०/२०२१ व पत्र क्र. ४अ/ आस्था/परिविक्षा/२०२१/५०९, दि.०९/१२/२०२१. 
शासन आदेशा:- 
शासकीय तंत्रनिकेतनांमधीळ, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ, या संवर्गातील विविध 
शासकीय तंत्रनिकेतनातील संबंधित प्राचार्य यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
०२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन 
क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची सेवा स्तंभ 


क्र.७ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


कार्यवाही तातडीने करावी. 


अ | अध्यापकाचे नांव, नियुक्तीचा हासन | कार्यभार धारण | परिविक्षा परिविक्षा सेवा 
क्र | पदनामवकार्यगरत | निर्णय क्रमांक व दिनांक | केल्याचा दिनांक | कालावधीत कालावधी नियमितपणे 
संस्थेचे नांव घेतलेल्या | समाप्तीचा पुढे चालू 
रजा दिनांक ठेवण्याचा 
दिनांक 
१ २ 3 8 4 ६ ७ 
१ | श्री. गर्ज गोरक्ष विठोबा, शा.नि.क्र. ससेनि- १८/०८/२०१८ निरंक १७/०८/२०२० | १८/०८/२०२० 
प्राचार्य, शासकीय ३२१७/प्र.क्र.११२/१७/ (म.पू) (AA) (म.पू) 
तंत्रनिकेतन, नांदेड तांशि-७, 
दि.२०/०७/२०१८ 
२ | श्री. प्रभुणे समीर शा.नि.क्र. ससेनि- २४/०७/२०१८ | ०७ दिवस | ३०/०७/२०२० | ३१/०७/२०२० 
श्रीनिवास, प्राचार्य, ३२१७/ प्र.क्र.११२/१७/ (म.पू) (a4) (म.पू) 
शासकीय तंत्रनिकेतन, तांशि-७, 
खामगांव दि.२०/०७/२०१८ 
3 | श्री. जितूरकर आदेशा शा.नि.क्र. ससेनि- २१/०७/२०१८ | ०६ दिवस | २७/०७/२०२० | २८/०७/२०२० 
माणिकचंद, प्राचार्य, ३२१७/ प्र.क्र.११२/१७/ (म.नं.) (AA) (म.पू. 
शासकीय तंत्रनिकेतन, तांशि-७, 
अंबड दि.२०/०७/२०१८ 
०३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त प्राचार्यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 


शासन आदेशा क्रमांकः पकास-३४२१/प्र.क्र.११०/२१/तांशि-७ 


०४. सदर शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/२७१५/ 
प्र.क्र.२०३/आठ, दि.२५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०५. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२२२११३१२०३७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 7 
SAMEER LAXMAN कय 


1357b0e2247b4328b574451509bf I bfObd20c865128a018421c3 
8034 1853BBBDA46EBB328D4BE0F 4600863592476, 


D H E R E pi = Se ieee 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- संबंधित प्राचार्य (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती/ औरंगाबाद, 
३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, नांदेड/खामगांव/अंबड, 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड/बुलडाणा/जालना, 
६. निवडनस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


